राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवरील शिपाई या १ (एक) 
अस्थायी पदाला मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमसीटी-२०१७/प्र.क्र.०६९/परिवहन-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक. १० ऑक्टोबर, २०१९. 


वाचा :- 9) शा.नि.गृह विभाग क्र. एमसीटी-२०१७/प्र.क्र. ६९/परि-५, दि. ०२.०३.२०१९ 
२) प्रबंधक, राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, मुंबई यांचे रापअन्या/आस्था 
३६/२०१९, दि. २३.०९.२०१९ चे पत्र. 
3) वित्त विभाग, शा. नि. क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि. ११ सप्टेंबर २०१९ 


प्रस्तावना :- 

राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयामधीळ १ (एक) 
अस्थायी पदाला संदर्भ क्र. १ नुसार दि. ०१.०३.२०१९ ते ३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. सदर शिपाई या १ (एक) पदाची मुदत दि. ३०.०९.२०१९ रोजी संपुष्टात येत आहे. प्रबंधक, 
राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी आता शिपाई या १ (एक) अस्थायी 
पदाला मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला असून 
सदरची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

प्रबंधक, राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
शिपाई या १ (एक) अस्थायी पदास दि. ०१.१०.२०१९ ते २९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. सदर मुदतवाढ ही राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरणाकडे प्रलंबित असलेले दावे त्वरीत 
निकाली काढण्याच्या तसेच निकाली काढलेल्या दाव्यांचे विवरणपत्र प्रत्येकी तीन महिन्यांनंतर 
शासनास सादर अटीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. पदांचा तपशिल पुढीलप्रमाणे :- 


अ.क्र. पदनाम अस्थायी (तात्पुरती) | पदे निर्माण केल्याचा शासन निर्णयाचा क्र. व 
पदे दिनांक. 
| ी शिपाई शि Resolution No.MVA-1770/703(B)-XII, 
Sachivalaya, Bombay-32 Date-30" 
April, 1971 
एकूण पदे |" टी | 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीटी-२०१७/प्र.क्र.०६९/परिवहन-५ 


२. या बाबीवरील होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-३, २०४१, वाहनावरील कर, (००) ८००, इतर 
खर्च (००)(०२) राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण (२०४१ 093%)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


3. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, शा. नि. क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ. पु. क., 
दि. ११ सप्टेंबर २०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥8॥/(859॥[॥9.9०९/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९१०१११५५२४०२३२९ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
J a ys en ehh orcrrmen hat custo Department, 


5.4.20 


25.4. 

420edf: 

serialNi 
ayprakas h 10016 sisi ceireiagia nan 

Date: 2019.10.11 15:55:40 +05'30' 


(जयसेन जयप्रकाऱा इंगोले ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मंत्री, परिवहन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. राज्यमंत्री, परिवहन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. पिठासन अधिकारी, राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. प्रबंधक, राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०.वित्त विभाग (व्यय-८/वित्तीय सुधारणा/आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
११.अवर सचिव (बीयुडी-१/परिवहन-४), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००५. 
१२.निवड नस्ती - परिवहन -५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


=79e48ac69f31 3deeccd6e9eeceeaS7aB22c9d8ccacd64dd1c 
f: 


